सन २०२२-२३ मध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख 
वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.१४/२३/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२३. 


वाचा:- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 

२ संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/तंशिस/डॉपदेवनिभ/खप्रमा/२०२२-२३/०७, 
दि.१७/०१/२०२३. 


प्रस्तावना:- 

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ व २०२१-२२ 
मध्ये पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृह निर्वाह भत्त्याची प्रलंबित रक्‍कम अदा करण्यासाठी सदर 
योजनेसाठी चालू वर्षी अर्थसंकल्पित झालेला रु.८०.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.१७/०१/२०२३ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्यास 
अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

“डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” या योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ 
व २०२१-२२ मध्ये पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वास्तव्याच्या काळावधीप्रमाणे परिगणना 
केल्यानुसार प्रलंबित वसतीगृह निर्वाह भत्त्याची रक्कम अदा करण्यासाठी चालू वर्षी अर्थसंकल्पित 
झालेल्या रु.८०.०० कोटी इतक्या निधीच्या ५५ टक्‍्केप्रमाणे रु.४४,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
चव्वेचाळीस कोटी फक्त) इतका निधी संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना “खालील अटी व शर्तीच्या 


अधीन राहून” आहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबतचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 
(रुपये कोटीत) 
उदिष्ट २०२२-२३ करीता बीम्स प्रणालीवर वितरीत करावयाचा 
मंजूर निधी उपलब्ध निधी निधी 
३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने ८०.०० ४४.०० ४४.०० 
अटी व शर्ती :- 


१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ 
ऑक्टोबर, २०१६ व या संदर्भातील त्यानंतरच्या दि.9 ऑक्टोबर, २०१७, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१८, 
दि.१८ जून, २०१८ व इतर आदेशामध्ये नमूद अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२२/प्र.क्र.१४ /२३/तांशि-३ 


२) उपलब्ध तरतूद महाडिबीटी पोर्टलवरुन पात्र विद्यार्थ्यांना विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
वितरीत करण्यात यावी. 

३) चूकीची अथवा खोटी माहिती भरुन शासनाकडून वसतीगृह निर्वाह भत्ता प्राप्त करुन घेतले 
असल्याचे निदर्शनास आले असल्यास, अशी रक्‍कम वसूल करुन ती शासन जमा करण्यात यावी. 

४) सदरहू निधीचे तात्काळ वाटप करावे व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


३. सदर योजनेकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३-तंत्रशिक्षण, 
तंत्रशिक्षण १०७, शिष्यवृत्ती (००), (००)(०९) डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना, 
(कार्यक्रम) (२२०३ ३५४२) ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व तो 
चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४ एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागास प्राप्त वित्तीय 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५-१1 वावआ19.2०५०.॥1 या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा सांकेतांक २०२३०१२७१२११३४५३०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANALI MILIND 540॥॥ 
M A N A L | M | L | N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st: tra, 
12342 


302837ea 


Oebdad, 34C8205 1 9ED3F7F8CB68C7CFB30E405DBAB491DD, 


SAMANT creat conn Sonera शशी 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) सहसंचालक, सर्व तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये. (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

७) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
८) कक्ष अधिकारी/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


